सार्वजनिक गणेशोत्सव २०२० 
मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.- आरएलपी -०६२०/प्र.क्र.९०/विशा १ ब, 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :११ जुलै, २०२०. 


परिपत्रक 


सार्वजनिक गणेशोत्सव २०२० मार्गदर्शक सूचना 


कोविड- १९ मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता या वर्षीचा गणेशोत्सव 


साध्या पध्दतीने साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे 


मार्गदर्शक सूचना करण्यात येत आहेत.:- 


१. सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी गणेशोत्सव मंडळांनी महापालिका/स्थानिक प्रशासन यांची 
त्यांचे धोरणानुसार यथोचित पूर्वपरवनागी घेणे आवश्यक राहील. 

२. कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता तसेच मा. न्यायालयाने 
निर्गमित केलेले आदेश आणि महापालिका तसेच संबंधित स्थानिक प्रशासनाचे मंडपांबाबतचे 
धोरण यांचेशी सुसंगत असे मर्यादित स्वरुपाचे मंडप उभारण्यात यावेत. या वर्षीचा गणेशोत्सव 
साध्या पध्दतीने साजरा करणे अपेक्षित असल्याने घरगुती तसेच सार्वजनिक गणपतींची 
सजावट करतांना त्यात भपकेबाजी नसावी. 

३. श्रीगणेशाची मुर्ती सार्वजनिक मंडळांकरिता ४ फूट व घरगुती गणपती २ फूटांच्या मर्यादेत 
असावी. 

४. या वर्षी शक्‍यतो पारंपारिक गणेडशामुर्तीऐवजी घरातील धातू/संगमरवर आदी मुर्तीचे पूजन 
करावे. मुर्ती शाडूची/पर्यावरणपूरक असल्यास त्याचे विसर्जन शक्यतो घरच्या घरी करावे. 
विसर्जन घरी करणे शक्‍य नसल्यास नजिकच्या कृत्रीम विसर्जन स्थळी विसर्जन करण्यात यावे. 
Wadd विसर्जन पुढे ढकलणे शक्य असल्यास या मुर्तीचे विसर्जन माघी गणेशोत्सव 
विसर्जनावेळी किंवा २०२१ च्या भाद्रपद महिन्यात पुढील वर्षीच्या विसर्जनाच्या वेळी करता येणे 
शक्‍य आहे. जेणेकरुन आगमन/विसर्जनासाठी गर्दीत जाणे टाळून स्वत: व कुटुंबियांचे कोरोना 
साथीच्या रोगापासून रक्षण होईल. 

५. उत्सवाकरिता वर्गणी/देणगी स्वेच्छेने दिल्यास त्यांचा स्वीकार करावा. जाहिरातींच्या 
प्रदर्शानामुळे गर्दी आकर्षित होणार नाही असे पहावे. तसेच आरोग्य विषयक व सामाजिक संदेश 
असलेल्या जाहिराती प्रदर्शित करण्यास पसंती देण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी -०६२०/प्र.क्र.९०/विशा १ ब, 


करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे आणि त्याद्वारे PRAT, मलेरिया, डेंग्यू इ. आजार आणि त्यांचे 
प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच स्वच्छता यांबाबत जनजागृती करण्यात यावी. 
७. आरती, भजन, किर्तन वा अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करतांना गर्दी होणार नाही तसेच 
ध्वनी प्रदुषणासंदर्भातील नियमांचे व तरतूदींचे पालन करण्यात यावे. 
८. श्रीगणेशाचे दर्शनाची सुविधा ऑनलाईन, केबल नेटवर्क, वेबसाईट व फेसबुक इत्यादीद्वारे 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत जास्तीत जास्त व्यवस्था करण्यात यावी. 
९. गणपती मंडपांमध्ये निर्जतुकीकरणाची तसेच थर्मल स्क्रीनिंगची पर्याप्त व्यवस्था करण्यात 
यावी. प्रत्यक्ष येऊन दर्शन घेऊ इच्छिणाऱ्या भाविकांसाठी ake अंतराचे (फिजिकल 
डिस्टन्सींग) तसेच स्वच्छतेचे नियम (मास्क, सॅनीटायझर इत्यादी) पाळण्याकडे विठोष लक्ष 
देण्यात यावे. 
१०. श्रींच्या आगमन व विसर्जन मिरवणूका काढण्यात येऊ नयेत. विसर्जनाच्या पारंपारिक 
पध्दतीत विसर्जन स्थळी होणारी आरती घरीच करुन विसर्जन स्थळी कमीत कमी वेळ थांबावे. 
लहान मुले आणि वरीष्ठ नागरिकांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने विसर्जनस्थळी जाणे टाळावे. संपूर्ण 
चाळींतील/इमारतीतीळ सर्व घरगुती गणेडामुतींच्या विसर्जनाची मिरवणूक एकत्रितरित्या 
काढण्यात येऊ नयेत. 
११. महापालिका, विविध मंडळे, गृहनिर्माण संस्था, लोक प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था 
इत्यादींच्या मदतीने कृत्रीम तलावांची निर्मिती करण्यात यावी. 
१२. कोविड- १९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, 
पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महापालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन 
यांनी विहित केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच या परिपत्रकानंतर 
व प्रत्यक्ष सण सुरु होण्याच्या मधल्या कालावधीत अजून काही सूचना प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे 
देखील अनुपालन करावे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२००७१४१३१४४३३१२९ असा 
आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digi 
Amitab 
b3f17b106352296b8a632e0% 


h Gupta sa 
(अमिताभ गुप्ता) 
प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग. 
प्रत माहिती तथा आवश्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी -०६२०/प्र.क्र.९०/विशा १ ब, 


मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.पालकमंत्री मुंबई शहर / मुंबई उपनगरे / ठाणे यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, गृह (हरे / ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. महापौर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

मा. महापौर, पुणे. 

मा. महापौर, ठाणे. 

श्री. विनोद घोसाळकर, बृहन्मुंबई गणेशोत्सव मंडळ 

अध्यक्ष, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती, मुंबई. 
अध्यक्ष, अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघ, मुंबई. 

अध्यक्ष, श्रीमंत Tals हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट, पुणे. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव व महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मुंबई. 

विभागीय आयुक्त (सवी). 

आयुक्‍त, महानगरपालिका, बृहन्मुंबई / पुणे / ठाणे. 

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी (सवी. 

पोळीस आयुक्त (सवी. 

पोलीस अधीक्षक (सवी. 

महाव्यवस्थापक, बी.ई.एस.टी., मुंबई. 

महाव्यवस्थापक, एस.टी. महामंडळ, मुंबई. 

महानगर आयुक्‍त, एम.एम.आर.डी.ए., मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


